जलसंपदा विभागाच्या आस्थापनेवरील 
अभियांत्रिकी सेवेतील गट अ व ब मधील 
विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील पदनामांमध्ये 
(विद्युत व यांत्रिकी) ऐवजी (विद्युत असा बदल 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-२०२२/प्र.क्र.५३/आ(पुर्नरचना) 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०६ जून, २०२४. 


वाचा :- १ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र.आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६.०२.२००३. 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : संकीर्ण1-२०१४/प्र.क्र.२६/१४/आस्था(संनि)), 
दि. ०१.०४.२०१४. 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, पत्र क्र.७३(एऐ(५१७७४/१६५२/२०२२/दहा, दि.०२.०८.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागातील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट - अव गट - ब मधील पदांच्या सेवाप्रवेश 
नियमांत कालानुरुप सुधारणा करण्यासाठी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय, दि.०१.०४.२०१४ अन्वये 
पडताळणी समिती (Core Committee) गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
सेवा, गट - अव ब मधील विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील पदांच्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांमध्ये आता यांत्रिकी 
प्रकारच्या कामांचा अंतर्भाव होत नसल्याने सदरच्या पदनामांमध्ये "विद्युत व यांत्रिकी" ऐवजी केवळ "विद्युत" 
(उदा. मुख्य अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) ऐवजी मुख्य अभियंता (विद्युत असा बदल करण्याबाबत शिफारस 
केली होती. 
२. मुख्य अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) या पदाच्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये “Degree in Electrical 
Engineering’a शैक्षणिक अर्हतेचा समावेश असल्यामुळे मुख्य अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) गट-अ 
(राजपत्रित) ऐवजी मुख्य अभियंता (विद्युत, गट-अ (राजपत्रित) असे पदनाम सुधारित करण्याच्या अटींच्या 
अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भ क्र.३ येथील दि. ०२.०८.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) या पदाप्रमाणेच "विद्युत व यांत्रिकी" संवर्गातील 
इतर पदांच्या पदनामात बदल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

जलसंपदा विभागातर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ व ब मधील विद्युत व यांत्रिकी 
संवर्गातील खालील पदांच्या पदनामांमध्ये "विद्युत व यांत्रिकी" ऐवजी केवळ "विद्युत" असा बदल करण्यास 
याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२३/प्र.क्र.४/आ(पुर्नरचना) 


अ.क्र विद्युत व यांत्रिकी संवर्गातील सध्याचे पदनाम नवीन पदनाम 

१. | . | मुख्य अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) मुख्य अभियंता (विद्युत) 

२. | अधीक्षक अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 

३. | कार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) (सहाय्यक मुख्य कार्यकारी अभियंता (विद्युत) 
अभियंता) 

४. | उप अभियंता / उपकार्यकारी अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) | उप अभियंता (विद्युत) 

५. । सहायक अभियंता श्रेणी -२ (विद्युत व यांत्रिकी) सहायक अभियंता श्रेणी -२ (विद्युत) 
शाखा अभियंता (विद्युत व यांत्रिको) शाखा अभियंता (विद्युत) 

७. । कनिष्ठ अभियंता (विद्युत व यांत्रिकी) कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 


२. उपरोक्त पदनाम बदलामुळे इतर संवर्गाशी तुलना करुन त्यांच्याप्रमाणे भविष्यात वेतन संरचनेची 
कोणतीही मागणी करता येणार नाही. 
३. सदर पदनाम बदलाच्या अनुषंगाने विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधामध्ये आवश्‍यक 
सुधारणा करण्यात येत असून प्रत्येक संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमामध्ये सुधारणा करण्याची कार्यवाही संबंधित 
आस्थापना यांनी करावी. 
४. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६३७/का.१२, दि.१०.०८.२०२३ 
आणि वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६०७/आपुक, दि.२८.१२.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०६०६१७२५५६७३२७ हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7206b93 1 2f3f73ff523e7a493d6d53d81 9f5c15336ff9a16ad 


a11a287b879985, postalCode=400032, st=Maharasht! 


CHAVAN या 
(राखी चव्हाण) 
SAY सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.उपमुख्यमंत्री( जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
७) अपर मुख्य सचिव ( जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२३/प्र.क्र.४/आ(पुर्नरचना) 


८) सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) महाळेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
११) महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३) महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, (मेरी) नाशिक 

१४) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ,जलसंपदा विभाग. 
१५) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) सह सचिव (आस्था) /उप सचिव (सेवा)/उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१८) उप सचिव(सेवा) कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१९) उप सचिव(आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०) उप सचिव(सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

29) कक्ष अधिकारी (आ-संनि)/कक्ष अधिकारी(आ-तांत्रिक,, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(संबंधित पदांच्या सेवाप्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यास्तव अग्रेषित) 
मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक. 

मुख्य अभियंता(विद्युतत, जलसंपदा विभाग, मुंबई. 

सर्व मुख्य अभियंता/ अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 

(पदनामात झालेल्या बदलाची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

२६) कार्यासन आस्थापना ( पुनर्रचना) निवडनस्ती. 


~ ~— na Cy ~~ ja CS ~~ ~~ ~ a ~~ 


२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


प“ स्ट ~~ ~~ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


